Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष 


६ . 


अंक २८ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ -१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


नाही. 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-१९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना 


: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ४४० . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपआ- पुनर्व- अका- कावि -९७१-२०२० . – 

या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक उपआ ( पुनर्व)-अका- कावि-७९७-२००६ , दिनांक १९ जून २००६ अन्वये विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, 
अमरावती यांचेकडील जिगाव प्रकल्प , ता . नांदुरा, जि . बुलडाणाची कलम १३(३) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , अमरावती विभागीय पुरवणी, 


अ .- एक -१ ( १५६३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


भाग एक, दिनांक २९ जून २००६, रोजी पान क्रमांक १० ९ ७ ते ११०१, अ.क्र . ६७५ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती 


वाचावी . 


जिगांव प्रकल्पासाठी लाभ क्षेत्रात असलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
तालुका 

लाभ क्षेत्र अ.क्र . 

जिल्हा 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


जिल्हा 


गावाचे नांव तालुका 


लाभ क्षेत्र 


to 


हे . आर 


आर 


९ ७ 


पाडसुळ 


शेगांव 


बुलढाणा 


४१२ ३५ 


९ ७ 


पाडसुळ 


शेगांव 


बुलढाणा 


४० ९ ५४ 


पियूष सिंह , 


अमरावती : 


विभागीय आयुक्त , 


दिनांक ९ जून २०२० . 


अमरावती विभाग , अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४१ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - अ.का. -भूसं - ११६-२०२०. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . २४३, दिनांक २६-०८-२०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


“ 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांनी, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद , ता . जळगांव जामोद, जि.बुलडाणा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०१७-२०१८, गाव - मांडवा, तालुका- जळगांव जामोद, जिल्हा बुलडाणा. 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


, 


हे . आर 


१ 


३२ 


० ७ ९ 


२ 


३७ 


एकूण 

क्षेत्र 


० ८८ 


संपादनाचे प्रयोजन : मौ . आडोळ बु. ( जुने गावठान आडोळ बु.) गावाचे पुनर्वसनाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ९-१५, २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


३ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


- 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलडाणा. 
मौजे मांडवा गावाचे पुनर्वसन गावठान , ता . जळगांव जा ., जुने गावठाण घरे . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. 
त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, 
शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ( ६ ) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती 
होणार असून ग्रामिण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक -यांची 
संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


दिनांक १५ जून २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४२ 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- अ.का.- भूसं - २१६-२०२०. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९ ८९ -२०१९, दिनांक २६-०६-२०१९ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांनी , कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे : 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 


66 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका -यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु- शेगांव- मातंगपुरा-०२-२०१७-१८ , गाव शेगांव , तालुका शेगांव , जिल्हा बुलडाणा. 
अ. क्र . नझुल शिट 

नगर भूमापन 

संयुक्त मोजणी अंती संपादीत संयुक्त मोजणी अंती संपादीत संपादन करावयाचे 
नंबर क्रमांक होणारे सत्ता प्रकाराप्रमाणे होणारे सत्ता प्रकाराप्रमाणे 

एकूण 

क्षेत्र 
बांधकाम क्षेत्र 


खुल्या जागेचे क्षेत्र 


ए 


बी 


ए 


बी 


ए -३ 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


ए -३ 
( ५ ) 
चौ.मी. 


( ६ ) 
चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


१ 


२८ बी 


१ 


३६.८६७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३६.८६७ 


२ 


२८ बी 


१ 


३६.८६७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३६.८६७ 


३ 


२८ बी 


१ 


३६.८६६ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३६.८६६ 


४ 


२८ बी 


२ 


१०३.६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०३.६० 


५ 


२८ बी 


३/१ 


३६.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३६.४० 


६ 


२८ बी 


३/२ 


४१.१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४१.१० 


७ 


२८ बी 


५ 


७१.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७१.२० 


८ 


२८ बी 


६/१ 


१ ९ .५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .५० 


९ 


२८ बी 


६/१ 


१ ९ .८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१ ९ .८० 


१० 


२८ बी 


६/२ 


४६.३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


४६.३० 


११ 


२८ बी 


१० 


०.०० 


०.०० 


२३.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२३.७० 


१२ 


२८ बी 


११ 


०.०० 


४ ९ .८० 


६३.९९ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११३.७ ९ 


१३ 


२८ बी 


११ 


०.०० 


०.०० 


२८.६१ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२८.६१ 


१२ 


१४ 


२८ बी 


०.०० 


७०.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


७०.४० 


१३ 


१२ 


१५ 


२८ बी 


०.०० 


९ ३.३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ ३.३० 


१३ 


१६ 


२८ बी 


१४ 


०.०० 


८५.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८५.४० 


१७ 


२८ बी 


१६ 


१७.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१७.४० 


१८ 


२८ बी 


१८ 


१६.६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१६.६० 


१ ९ 


२८ बी 


१ ९ 


३०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.०० 


२० 


२८ बी 


२० 


२८.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२८.४० 


२१ 


२८ बी 


२१ 


३४.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३४.७० 


२२ 


२८ बी 


२३ 


२४.५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२४.५० 


२३ 


२८ बी 


२८ 


१८.०३ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१८.०३ 


२४ 


२८ बी 


२८ 


१५.१७ 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५.१७ 


२५ 


२८ बी 


२ ९ 


११.१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.१० 


२६ 


२८ बी 


३० 


८.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


८.७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , 


शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( ४ ) 
चौ.मी. 


( ६) 


( ५ ) 
चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


चौ.मी. 


२७ 


३१ 


१०.३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.३० 


२८ बी 
२८ बी 


२८ 


३२ 


२४.५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


००० 


२४.५० 


२ ९ 


२८ बी 


३३ 


१४.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


३० 


२८ बी 


३४ 


१४.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


३१ 


२८ बी 


३५ 


२६.८० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


0 


२६.८० 


३२ 


२८ बी 


३७ 


०.०० 


०.०० 


१७.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१७.४० 


३३ 


२८ बी 


३८ 


०.०० 


०.०० 


२३.७० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२३.७० 


३४ 


२८ बी 


३ ९ 


१२.६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१२.६० 


३५ 


२८ बी 


४० 


२८.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२८.४० 


३६ 


२८ बी 


४१ 


३७.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३७.२० 


४३ 


३७ 


२८ बी 


४४ 


०.०० 


०.०० 


३०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.०० 


३८ 


२८ बी 


४६ 


१६.६० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१६.६० 


३ ९ 


४७ 


३०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


३०.०० 


२८ बी 
२८ बी 


४० 


४ ९ , 


२२.१० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२२.१० 


५० 


४१ 


५१ 


१०.३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१०.३० 


२८ बी 
२८ बी 


४२ 


५४ 


९ .५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


९ .५० 


४३ 


२८ बी 


५५ 


१३.५० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१३.५० 


४४ 


२८ बी 


५६ 


११.९ ० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


११.९ ० 


४५ 


५७ 


२१.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२१.४० 


२८ बी 
२८ बी 


४६ 


५८ 


१४.२० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.२० 


४७ 


२८ ए 


५६/१ 


१४.८५ 


०.०० 


९ .३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२४.१५ 


४८ 


२८ ए 


५६/१ 


१४.८५ 


०.०० 


९ .३० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२४.१५ 


४ ९ 


२८ ए 


५६/२ 


१४.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.४० 


५० 


२८ ए 


५६/२ 


१४.४० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१४.४० 


५१ 


२८ ए 


५६/२ 


०.०० 


०.०० 


२०.९ ० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


२०.९ ० 


एकूण .. 


१०२ ९ .३० 


२ ९८.९ ० 


२२६ ९ ० 


०.०० 


०.०० 


०.०० 


१५५५.१० 


संपादनाचे प्रयोजन : शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत बगीच्या / भाविकांच्या सोई सुविधा करीता वापर करणेबाबत . 

अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शेगांव विकास आराखडा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगांव , ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील बगीच्या 

व भाविकांच्या सोई सुविधा करीता वापर करणेबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळेतिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांना सोई सुविधा पुरविणे सोईचे होणार 


: 


- 


आहे . 


अ .- एक -२ ( १५६३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे अभिलेख उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचेकार्यालयामध्ये निरिक्षण करता 
येईल . 


दिनांक १ ९ मे २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ अन्वये कलम ११ (१ ) 


क्रमांक कावि - अ.का.- भूसं - २०४-२०२० . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या कलम खंड (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
केला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा संबंधात , अशाजिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ९-१५, २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


७ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती कारणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु- शेगांव- आरडी-६-भाग-२-०७-२०१९ -२०, गाव शेगांव, तालुका शेगांव, जिल्हा बुलडाणा . 


अ.क्र . 


स.नं. 


अभिलेखाप्रमाणे क्षेत्र 


मोजणीअंती संपादित क्षेत्र 


वहिती 


एकूण 


वहिती 


पोट - खराब 


एकूण 


पोट - खराब 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


हे . 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


३१७/२ 


१६२ 


००० 


१६२ 


००४४१ 


००० 


० ०४४१ 


संपादनाचे प्रयोजन : शेगांवतिर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत आरडी -६ , भाग -२ (गांधी चौक ते मुस्लीम कब्रस्तान) रस्ता रुंदीकरण व मजबुती 
करणाकरिता . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


शेगांव विकास आराखडा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


. 


तिर्थक्षेत्र शेगांव विकास आराखड्याअंतर्गत मौ . शेगांव, ता . शेगांव , जि . बुलडाणा येथील रस्ता 
रुंदीकरण व मजबूतीकरणाचे कामाकरिता. 
या प्रकल्पामुळेतिर्थक्षेत्र शेगांव येथे येणा- या भाविकभक्तांना रस्ता रुंदीकरणामुळे जाणे येणे सोईचे 
होणार आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


- 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा रस्ता रुंदीकरणाचा असून फार कमी क्षेत्रावरून रस्ता जात आहे कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची 

आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश 


नविन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम ( ६) मध्ये अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) सदर प्रकरणात कोणत्याही जमिनीपैकी कोणीही विस्तापीत होत नाही. सबब, पुनर्वसन , प्रशासक तपशीलाचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . त्या अधिसूचनेचा तपशील : 

र . मो . आडे, महाराष्ट्राचे उपसचिव , महसूल व वन विभाग यांचे पत्रा क्रमांक आरपीए-२०१५, प्र.क्र . १२९( २) र-१ नुसार जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी, बुलडाणा यांना प्रशासक , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना म्हणून नियुक्ती केली आहे. 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ मार्च २०२० . 


सुमन चंद्रा ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , 

बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४४ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक उविअ-शिरस्तेदार - कावि- १०५८-२०२०. 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अकोला, यांना कारंजा रमजानपूर ( नया अंदुरा), संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना , 
तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला च्या बुडीत क्षेत्रातील मौजा उरळ बु. येथील जमिन थेट खरेदी पद्धतीने खालील अनुसूचित वर्णित केलेली जमीन 
संपादीत करण्याकरिता प्रस्ताव विचाराधीन आहे . त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे. 


, 


एकूण क्षेत्र 


. 


अनुसूची 
अ.क्र . मौजा , तालुका , गट क्रमांक 

खरेदीसाठी संमती दिलेले 

भुधारणा 
जिल्हा 

क्षेत्र 

पद्धती 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
आर 

हे . आर 
१ 

१ ०२० ० १० 

वर्ग -१ 
बाळापूर , 

अकोला. 
संपादनाचे प्रयोजन : मनसगाव-निंबा-निमकर्दा- गायगाव अकोला राज्यमार्ग २७३ कि.मी., २१/६२० मध्ये उरळ गावाजवळ पोचमार्गासह लहान 

पुलाचे बांधकाम करणे . 


उरळ बु ., 


तरी वर वर्णन केलेल्या मालमत्ताच्या बाबतीत कोणाचाही कोणत्याही प्रकारचा हक्क अथवा हितसंबंध गहाण , उजर, ताबा , वारसाहक्क किंवा 
शासकीय किंवा निमशासकीय खाजगी वित्तीय संस्थेचा बोजा , इतर कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध असल्यास त्यांनी ही नोटीस महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन (३) दिवसांच्या आत कार्यालयामध्ये लेखी कागदोपत्री पुराव्यासह हरकत नोंदवावी सदरहू कालावधीमध्ये 
कोणाचीही हरकत न आल्यास कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अकोला , भूसंपादन कायद्यानुसार थेट खरेदीद्वारे जमीन संपादीत 
करण्यास व कार्यवाही करण्यास मोकळे राहतील व त्यानंतर कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची उजर/ तक्रार चालणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


रमेश पवार , 


बाळापूर : 


: 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

बाळापूर . 


दिनांक २५ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


९ 


अनुसूची - चालू 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ४४५ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र 

सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


प्रकटन-३ 


१२ ९ / २ 


४८६ 


१३२/१ 


१२८ 


क्रमांक २६ ९ २- तांशा- ४- अधि.३-२०२०. 


१३२ / १ अ 


०८१ 


१३२ / १ ब 


०८१ 


१३२/ १ क 


१२१ 


१३२/२ 


३०३ 


, 


१३२/३ 


१७६ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ मधील कलमे ५ , ६ व ७ व नियम ३ नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने 
कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , चि . वि . वाकोडे, कार्यकारी अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे विभाग , अकोला खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमिनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन 
शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 


१७८/१ 


१६२ 


१७८/२ 


२८३ 


, 


२० ९ 


१७८/३ 
१७८/४ 


२८३ 


१८३/१ 


२२७ 


१८३/ १ अ 


१०० 


१८३/ १ ब 


१०० 


१८३/२ 


१२१ 


त्याअर्थी, आता, मी , चि . वि . वाकोडे , कार्यकारी अभियंता, अकोला 
पाटबंधारे विभाग , अकोला असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित 
प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीन धारकाला किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर 
व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करुन घेणे 
बंधनकारक राहील . 


१८४ 


४१५ 


१८ ९ / १ 


५ १८ 


१८ ९ / २ अ 


१६ ९ 


१८ ९ / २ ब 


१६९ 


१८ ९ / २ क 


१६९ 


१६९ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
शासकीय राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मा . अधीक्षक 
अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला यांच्या कार्यालयात अपील 
करता येईल . 


१८ ९ / २ ड 
१८ ९ / २ ई 


१६८ 


, 


१ ९ १ / १ 


१ ९ ७ 


१ ९ १ / २ 


१०० 


१ ९ १ / ३ 


२०० 


अनुसूची 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव झरंडी संग्राहक तलाव 


१ ९ २ / १ 


२२३ 


१ ९ २/ २ 


१११ 


१ ९ २/ ३ 


१११ 


पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता प्रस्तावित पाणी वापर संस्था , 

झरंडी , ता . पातूर , जि . अकोला. 
पाणीवापर संस्थेचे गाववार , सं . नं./ गट नं . वार क्षेत्र 
सर्व्हे नंबर / गट नं . 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 


१ ९ २ / ४ 


४५१ 


१ ९ ४ / १ 


२०७ 


१ ९ ४ / २ 


१२६ 


हे . आर 


१ ९ ४/ २ अ 


०८१ 


झरंडी 


१ ९ ४/ ३ 


१४३ 


१२८/१ 


३१६ 


१ ९ ४ / ४ 


१२१ 


१२८/२ 


१६० 


१ ९ ५ / १ 


३०५ 


१२८ / २ अ 


४७१ 


१ ९ ५ / २ 


४४७ 


१२८/३ 


३०० 


१ ९ ६ / १ 


२०२ 


१२ ९ / १ 


२४३ 


१ ९ ६ / २ 


२०२ 


अ.- एक-३ ( १५६३). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


( १ ) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 
हे . आर 


( १ ) 


अनुसूची - चालू 

( २) 
हे . आर 


१ ९ ६ / ३ 


२१० 


२/२ 


२६३ 


१ ९ ६ / ४ 


२ ० ९ 


२/३ 


२६३ 


१ ९ ६ / ५ 


२१४ 


० ८१ 


३/१ 
३ / १ अ 


१६२ 


० ८१ 


१ ९ ७/ १ 
१ ९ ७/ १ अ 


१२१ 


३/२ 


० ९ ५ 


१ ९ ७/ १ ब 


० ८१ 


३/३ 


०६२ 


१ ९ ७ / १ क 


०३३ 


३ / ३ अ 


० ५३ 


१ ९ ७ / २ 


१२० 


३/४ 


०८१ 


१ ९ ७ / ३ 


१२० 


३/५ 


०८१ 


१ ९ ७/ ४ 


११८ 


४ 


७ २ ९ 


१ ९९ 


५ ९९ 


१० 


५६८ 


२००/१ 


१२१ 


११/१ 


४ ९ ७ 


१८७ 


११/२ 


०८७ 


२००/२ 
२००/३ 


३०४ 


११/ २ अ 


० ८६ 


२००/४ 


१६० 


१२/१ 


४६८ 


२००/५ 


१०४ 


१२/२ 


० ८० 


२११/१ 


२२१ 


१२/ २ अ 


०८१ 


२११/२ 


१५८ 


१३/१ 


० ५५ 


२११/३ 


२८३ 


१३/२ 


२ ९ ३ 


२१२/१ 


१ ९ ६ 


१३/३ 


१ ९ ४ 


२१२ / १ अ 


१ ९ ६ 


०८१ 


१३ / ३ अ 
१३/४ 


२१२/२ 


१८२ 


२३७ 


२१२/३ 


१८२ 


२१२/४ 


१८२ 


एकूण वसाळी : ५८ ५३ 


२१३/१ 


२०० 


२१३/ १ अ 


१ ९९ 


पांगरताटी 


२१३/२ 


२ ८० 


१०/१ 


११५ 


२१३/३ 


१२० 


१० / १ अ 


१ १४ 


१० / १ ब 


१५५ 


एकूण झरंडी : १४६ १७ 


१०/२ 


१५२ 


१०/ २ अ 


११८ 


वसाळी 


१०/३ 


१७८ 


१/१ 


१५८ 


१० / ३ अ 


१७७ 


१/२ 


१५७ 


१०/४ 


१५८ 


१/३ 


१५८ 


१० / ४ अ 


१५९ 


१/४ 


१५८ 


१० / ४ ब 


१६० 


२/१ 


६०५ 


१०/५ 


१११ 


२/ १ अ 


१०१ 


१०/५ 


१ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


११ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१०/५ 


११२ 


३०/३ 


१८१ 


२/१ 


३३४ 


३०/४ 


१४० 


२/२ 


१११ 


३०/५ 


१६१ 


२/३ 


१०२ 


१८/१ 


१ ९ ५ 


२/३ 


१८१ 


१८/२ 


२४५ 


२ / ३ अ 


०७४ 


१८/३ 


१७७ 


२/ ३ ब 


०७६ 


१८/४ 


१४८ 


२/४ 


२१८ 


१३/१ 


१६१ 


१७/१ 


१२५ 


१४/१ 


३२० 


१७/ १ / अ 


१६२ 


१४/२ 


३२४ 


१७/ १/ ब 


१२१ 


११/१ 


४०४ 


१७/ १ / क 


१२५ 


११/२ 


४८६ 


१७/२ 


० ९ ४ 


११/३ 


४८६ 


१७/ २ / अ 


१७३ 


१२/२ 


२६८ 


१७/३ 


० ८६ 


१२/ ३ अ 


३७२ 


१७/ ३/ अ 


० ९ ६ 


१२/ ३ ब 


१६२ 


१२ / ३ क 


१२३ 


१७/ ३/ ब 


१७४ 


०८१ 


१६/१ 


३२४ 


१२/ ३ ड 
१२/ ३ ई 


१६२ 


१६/ १ / अ 


१६२ 


१२/ ३ फ 


१ ९ १ 


१६/२ 


४४० 


१३/ ३ ग 


१७२ 


१ ९ / १ 


१०४ 


१२/४ 


१ ९ ५ 


१ ९ / १ / अ 


१ ९ ५ 


१२/५ 


१३९ 


१ ९ / १ / ब 


१२० 


१२/६ 


१८१ 


१ ९ / २ 


१३० 


१५/१ 


६७२ 


१५/२ 


१ ९ / ३ 


१५८ 


१५९ 


१५/३ 


१२५ 


१ ९ / ४ 


० ९ ४ 


२६/१ 


४८३ 


१५/४ 


१५ ९ 


४६५ 


१५/ ४ / अ 


२६/२ 


२१५ 


१५ / ४ / क 


२४/१ 


३८६ 


०८१ 


१५ / ४ / ड 


२४/२ 


१३३ 


१४० 


१५/६ 


२४/३ 


१३१ 


१०८ 


३०/१ 


२२/१ 


१६२ 


४७१ 


२२ / १ / ब 


१६२ 


३०/२ 


१५२ 


२२ / १ / क 


०८१ 


३० / २ / ब 


१५२ 


२२/ १ / ड 


० ८१ 


३०/ २ / अ 


३२४ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९ -१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


( १) 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 
हे . आर 


२२/१/ ई 


१७७ 


Akola Irrigation Division , Akola also hereby declared that 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to 
an individualholder or occupier of such land and the sys 
tem of supply ofwater through Water User s Association 
shall be binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by 
Farmers. 

Any person affected by the notification or part thereof, 
may within 30 days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette, file an appealbefore 
Superintending Engineer, Akola Irrigation Circle , Akola . 


२२/२ 


१५५ 


२२/३ 


१ ९ ६ 


२२/४ 


० ८६ 


२२/ ४ / अ 


० ८७ 


२२/५ 


१ ९९ 


२३/१ 


४८५ 


Name of the Project - Zarandi Minor Project 

Tq -Patur, Disst - Akola 
Name and Address of WUAs Proposed WUA 

Zarandi, To-Patur, Distt . - Akola 


२३/२ 


२६८ 


३१ 


८ ९ २ 


३२ 


७५४ 


Villagewise Survey / 
Survey No. 

( 1 ) 


Gut No. wise 

Area 
( 2 ) 
H. A. 


एकूण पांगरताटी : 


पांगरताटी : १ ९ ४ १५ 


: 


Zarandi 


पाणीवापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र :: ३ ९८८५ 


अकोला : 
दिनांक १७ जून २०२० . 


चि . वि . वाकोडे, 
कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे विभाग , 

अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४६ . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF ACT , 2005 . 

NOTIFICATION- III 
No.2692 -TB- 4- Notification- 3-2020. 
Whereas, it has been decided to delineate Area of 
Operation of Water User Association (WUAS) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 
2005 , I, C. V.Wakode , Executive Engineer, Akola Irriga 
tion Division , Akola hereby, delineate Area of Operation 
of following WUAs and direct that the certified copy of 
the updated map and list of land holders and/ or 
occupiers of said WUAs shall be displayed on the notice 
board ofthe offices of concerned Gram Panchayat, Tahsil 
Offices , Irrigation Section , Sub -Division and Division and 
at other prominent public places ; 

Now , therefore , I, C. V. Wakode, Executive Engineer, 


128/1 
128/2 
128 / 2/ A 
128/3 
129/1 
129/2 
132/1 
132/ 1 / A 
132/ 1 / B 
132/ 1 / C 
132/2 
132/3 
178/1 
178/2 
178/3 
178/4 
183/1 
183/ 1 / A 
183/ 1 / B 
183/2 
184 
189/1 
189 / 2 / a 
189/ 2/ b 
189/ 2/ c 
189/ 2 / d 
189/ 2 / e 
191/1 
191/2 
191/3 
192/1 
192/2 


316 
160 
471 
300 
243 
486 
128 
081 
081 
121 
303 
176 
162 
283 
209 
283 
227 
100 
100 
121 
415 
518 
169 
169 
169 
169 
168 
197 
100 
200 
223 
111 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


१३ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 1 ) 


192/3 
192/4 
194/1 
194/2 
194/ 2/ a 
194/3 
194/4 
195/1 
195/2 
196/1 
196/2 
196/3 
196/4 
196/5 
197/1 
197/ 1/ a 
197/ 1 / b 
197/ 1 / c 
197/2 
197/3 
197/4 
199 
200/1 
200/2 
200/3 
200/4 
200/5 
211/1 
211/2 
211/3 
212/1 
212/ 1/ a 
212/2 
212/3 
212/4 
213/1 
213/ 1/ a 
213/2 
213/3 


( 2 ) 
H.A. 
111 
451 
207 
126 
081 
143 
121 
305 
447 
202 
202 
210 
209 
214 
162 
121 
081 
033 
120 
120 
118 
599 
121 
187 
304 
160 
104 
221 
158 
283 
196 
196 
182 
182 
182 
200 
199 
280 
120 


1/4 
2/1 
2/1a 
2/2 
2/3 
3/1 
3/ 1 / a 
3/2 
3/3 
3/ 3/ a 
3/4 
3/5 
4 
10 
11/1 
11/2 
11 / 2 / a 
12/1 
12/2 
12/ 2/ a 
13/1 
13/2 
13/3 
13/ 3 / a 
13/4 


( 2 ) 
H.A. 
158 
605 
101 
263 
263 
081 
081 
095 
062 
053 
081 
081 
729 
568 
497 
087 
086 
468 
080 
081 
055 
293 
194 
081 
237 


TotalWasadi 


5853 


10/1 
10/ 1/ a 
10 / 1b 
10/2 
10/ 2/ a 
10/3 
10/ 3/ a 
10/4 
10/ 4 / a 
10/ 4/ b 
10/5 
10/5 
10/5 
2/1 
2/2 
2/3 
2/3 


Pangartati 

115 
114 
155 
152 
118 
178 
177 
158 
159 
160 
111 
112 
112 
334 
111 
102 
181 


Total Zarandi : 


14617 


Wasadi 


1/1 
1/2 
1/3 


158 
157 
158 


अ.- एक-४ ( १५६३). 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९ -१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE — Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 1) 


(2 ) 


H.A. 
1 74 


17 / 3 /b 


16/1 


3 24 
162 


16 / 1 /a 
16/2 
19/1 


4 40 
1 04 
1 95 


19 / 1 / a 
19/ 1 /b 


1 20 


1 30 


19/2 
19/3 
19/4 


1 58 


26/1 
26/2 


1 25 
4 83 
465 
3 86 


24/1 
24/2 


1 33 


24/3 


1 31 


22/1 


1 62 


22 / 1 /b 


162 


22/ 1 / c 


081 


22 / 1 / d 


0 81 


(2 ) 
H.A. 
0 74 
0 76 
2 18 
161 
3 20 
3 24 
404 
4 86 
486 
268 
3 72 
162 
1 23 
081 
1 62 
191 
1 72 
1 95 
1 39 
1 81 
6 72 
1 59 
094 
1 59 
2 15 
081 
1 40 
1 08 
471 
1 52 
1 52 
3 24 
1 81 
140 
161 
1 95 
2 45 
177 
148 
1 25 
162 
121 
1 25 
094 
1 73 


2 / 3 / a 
2 / 3 / b 
2/4 
13/1 
14/1 
14/2 
11/1 
11/2 
11/3 
12/2 
12 / 3 / a 
12 / 3 /b 
12/ 3 /c 
12 / 3 / d 
12 / 3 / e 
12 / 3 /f 
13 / 3 / g 
12/4 
12/5 
12/6 
15/1 
15/2 
15/3 
15/4 
15 /4a 
15/40 
15 /4d 
15/6 
30/1 
30/2 
30 / 2 /b 
30 / 2 / b 
30/3 
30/4 
30/5 
18/1 
18/2 
18/3 
18/4 
17/1 
17 / 1 / a 
17 / 1 / b 
17 / 1 / c 
17/2 
17 / 2 / a 
17/3 


1 77 


22 / 1 / e 
22/2 


1 55 


22/3 


1 96 


22/4 
22 / 4 / a 


22/5 


0 86 
0 87 
1 99 
485 
268 
8 92 


23/1 


23/2 


31 


32 


754 


Total Pangartati : 


194 15 


Total Area ofWUA : 


398 85 


Akola : 

C. V. WAKODE , 
Dated the 17th June 2020 . Executive Engineer, 

Akola Irrigation Division , 

Akola . 


0 86 


17 / 3 / a 


096 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


१५ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३) 


( १ ) 


( ४ ) 
हे . आर 
१५२ 
३५३ 


१० 


११ 


१२ 


१८८ 


१३ 


० ९ १ 


१४ 


१८८ 


१५ 


३२४ 


१६ 


४ ९ ४ 


१७ 


७१२ 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४७. 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 

प्रकटन -३ 
क्रमांक २६ ९ २-तांशा- ४ - अधिसूचना -३-२०२०. – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ मधील कलमे ५, ६, ७ व नियम ३ नुसार असा निर्णय 
झाला आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने 
कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , चि . वि . वाकोडे, कार्यकारी अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे विभाग , अकोला. खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन 
शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे ; 

त्याअर्थी , आता , मी चि . वि . वाकोडे, कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे विभाग , अकोला असेही जाहीर करतो की , यापुढे 
समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारक किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीने 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्वधारकांवर व 
भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 


१८ 


७२३ 


१ ९ 


६०० 


४६ 


४८६ 


४७ 


२१० 


४८ 


१४६ 


४ ९ 


४ ९ ७ 


, 


५० 


७२८ 


५१ 


६३४ 


५२ 


० ८७ 


५३ 


४ ९ २ 


५४ 


३६४ 


असेल . 


४२७ 


५६ 


११९ 


५७ 


१२० 


५८ 


२३९ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
अकोला सिंचन मंडळ , अकोला यांच्या कार्यालयात अपील करता येईल . 

अनुसूची 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव - सुकळी संग्राहक तलाव, ता.जि. अकोला 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता :-प्रस्तावित पाणी वापर संस्था . 


५ ९ 


१७४ 


६० 


४२८ 


६१ 


५०६ 


६२ 


३२४ 


वितरीका/ कालवा 


विमोचक 
क्रमांक 


पाणी वापर संस्थेचे गाववार 

सनं ./ गट नं . वार क्षेत्र 


६३ 


३१८ 


मुख्य कालवा/ 


६४ 


३२३ 


शाखा कालवा 


६५ 


३८ ९ 


सर्व्हे नं ./ 


समावेश 


६६ 


३४७ 


गट नं . 


६७ 


२७१ 


६८ 


०७१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६ ९ 


०७२ 


( ४ ) 

हे . आर 
सुकळी 

५४५ 


७० 


१२१ 


७१ 


२४५ 


जलाशय 


जलाशय 


سه 


७२ 


१२१ 


उपसा 


उपसा 


४ 


३४६ 


७३ 


१२१ 


५ 


०६९ 


७४ 


१२१ 


६ 


३१४ 


७५ 


२०३ 


७ 


६ ९ २ 


७६ 


७४९ 


८ 


०८७ 


৩9 


३०७ 


९ 


० ८ ९ 


७८ 


२०५ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३) 


अनुसूची – चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ४ ) 
हे . आर 
४२८ 


हे . आर 


७ ९ 


३४ 


१६० 
१६१ 


८० 


०८१ 


१६० 


८४ 


१८७ 


१६२ 


१ ९९ 


८५ 


१६२ 


१६३ 


८ ९ ७ 


८६ 


२४२ 


१६८ 


७३७ 


८७ 


३७१ 


८८ 


१५३ 


एकूण . 


२८२ ५४ 


८ ९ 


३४७ 


९ ० 


१ ९ ३ 


उकळी 


९ १ 


० ५६ 


१ 


१७४ 


९ २ 


० ५६ 


२ 


४२९ 


९ ३ 


०७० 


९ 


११३ 


९ ४ 


३०६ 


३४ 


० २ ९ 


९ ५ 


२७६ 


३७ 


७१ 


९ ६ 


१४७ 


३८ 


३५० 


९ ७ 


४८१ 


३ ९ 


४ १८ 


९ ८ 


३७५ 


४० 


१५४ 


९९ 


२६८ 


४१ 


१७ 


१०० 


२२८ 


४२ 


१०४ 


१०१ 


२२७ 


४३ 


० ७५ 


१०२ 


२२८ 


४४ 


१८० 


१०३ 


२४५ 


४५ 


१५८ 


१०४ 


१६२ 


४६ 


१७० 


१०५ 


२२२ 


४७ 


१२३ 


१०६ 


३७० 


४८ 


० ८१ 


१२२ 


० ४३ 


४ ९ 


२०३ 


१२३ 


१११ 


५० 


६७७ 


१४४ 


४३० 


५१ 


३२६ 


१४५ 


६१३ 


५२ 


१६ 


१४६ 


० ५८ 


५३ 


४६ ९ 


१४७ 


० ५ ९ 


५४ 


३३१ 


१४८ 


० ५ ९ 


५५ 


१६२ 


१४ ९ 


२५८ 


५६ 


२१५ 


१५० 


६२४ 


५७ 


५६२ 


१५१ 


१ ९ ८ 


५८ 


१३९ 


१५२ 


१ ९ ८ 


५ ९ 


१३९ 


१५३ 


१२८ 


६० 


२ ७८ 


१५४ 


० ७ ९ 


६१ 


१६० 


१५५ 


०८१ 


१२१ 


६२ 
६३ 


१५६ 


१३९ 


२७५ 


०६९ 


६४ 


७१ 


१५७ 
१५८ 


१६२ 


६५ 


२७४ 


१५ ९ 


४०५ 


६६ 


२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


१७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


अनुसूची - चालू 
( २ ) ( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


हे . आर 


६७ 


०८१ 


१०४ 


०२० 


६८ 


३२० 


१०५ 


० २० 


६ ९ 


२४३ 


१०६ 


०३९ 


१०७ 


१२५ 


एकूण . . 


३७० ०० 


१०८ 


०८१ 


१० ९ 


१२५ 


येळवण 


११० 


१५९ 


३५ 


५५३ 


१११ 


० ८० 


८६३ 


११२ 


० ८१ 


३६ 
३७ 


२५० 


११३ 


०८१ 


३८ 


२५७ 


११४ 


३१४ 


३ ९ 


२५६ 


११५ 


२५८ 


४० 


१७० 


४२ 


३४३ 


पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र 


५२७४४ 


४३ 


३४३ 


४४ 


३३० 


४५ 


२८३ 


अकोला : 
दिनांक १७ जून २०२० . 


चि . वि . वाकोडे 

कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे विभाग अकोला, 


४६ 


१२१ 


४७ 


४०४ 


४८ 


१४ ११ 


५६ 


५३८ 
२८३ 


भाग १ ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४८ . 


५७ 


५८ 


२४४ 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


५ ९ 


४४७ 


MMISFACT, 2005 


६१ 


४४८ 


Notification - III 


८६ 


१ ९ ६ 


No - 2692-TB- 4 - Notification- 3-2020 . 


८७ 


५०८ 


८८ 


३६७ 


८ ९ 


१७७ 


९ ० 


९ २४ 


९ १ 


२०२ 


९ २ 


२१२ 


९ ३ 


२०१ 


९ ४ 


३४९ 


९ ५ 


१० ७८ 


Whereas , it has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User s Association (WUA s ) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience under 
Sections 5,6,7 and Rule 3 ofMMISFAct, 2005. I, C. V. Wakode, 
Executive Engineer, Akola Irrigation Division , Akola hereby , 
delineate Areas of Operation of following WUA s and direct 
that the certified copy of the updated map and list of land 
holders and / or occupiers of said WUA s shall be displayed 
on the notice board of the offices of concerned Gram 
Panchayat, Tahsil Office, Irrigation Section , Sub Division and 
Division & at other prominent public places. 

Now , therefore , I, C. V. Wakode, Executive Engineer, 
Akola Irrigation Division, Akola also hereby, declared that no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an 
individuals holder or occupier of such land and the system of 
supply of water through Water User s Association shall be 
binding on all the holders and occupiers of the land under 
Management of Irrigation System by Farmers. 


९ ६ 


२०५ 


१३० 


९ ७ 
९ ८ 


४०५ 


९९ 


८ ० ९ 


१०० 


२ ९ ३ 


१०१ 


१४७ 


१०२ 


४३१ 


१०३ 


१८३ 


अ.- एक -५ ( १५६३) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५ , २०२० / आषाढ १८-२४ , शके १ ९ ४२ 


SCHEDULE- Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


H.A. 


69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
84 
85 
86 
87 


88 


Any person affected by the notification or part thereof, 
may within 30 days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette, file an appeal before 
Superintending Engineer, Akola Irrigation Circle , Akola . 

SCHEDULE 
Name of the Project : Sukali Storage Tank Tal. Dist. Akola . 
NameAnd Address of WUAs : Propossed Pani Vapar 

Sanstha . 
Distributory Offtake Village wise Survey No./ 
Branch Canal Numbers Gut No wise Area 
Main Canal 

Survery No./ Area 

Gut No. 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

H.A. 

Sukali 
Lift Form Lift Form 3 

5 45 
Reservoir Reservoir 4 

3 46 
5 

069 
6 

3 14 
7 

692 
8 

087 
9 

089 
10 

152 
11 

3 53 
12 

188 
13 

091 
14 

188 
15 

3 24 
16 

494 
17 

7 12 
18 

7 23 
19 

600 
46 

486 
47 

2 10 
48 

146 
49 

497 
50 

728 
51 

6 34 
52 

087 
53 

492 
54 

3 64 
55 

427 
56 

1 19 
57 

1 20 
58 

2 39 
59 

1 74 
60 

4 28 
61 

506 
62 

3 24 
63 

3 18 
64 

3 23 
65 

389 
66 

3.47 
67 

271 
68 

071 


89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
122 
123 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 


072 
121 
245 
1 21 
1 21 
1 21 
203 
749 
307 
205 
4 28 
081 
187 
162 
2.42 
371 
153 
3.47 
193 
056 
056 
070 
3 06 
276 
147 
481 
375 
268 
228 
227 
2 28 
245 
162 
222 
3 70 
043 
111 
4 30 
613 
0 58 
059 
059 
2 58 
6 24 
1 98 
198 
1 28 
0 79 
081 
1 39 
069 
162 
4 05 
734 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जुलै ९-१५, २०२०/ आषाढ १८-२४ , शके १९ ४२ 


१ ९ 


SCHEDULE- Contd . 


SCHEDULE- Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


H.A. 


H. A. 


161 
162 
163 
168 


1 60 
199 
897 
737 


Total ... 


282 54 


Ukali 


1 


2 
9 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 


1 74 
4 29 
113 
029 
071 
3 50 
418 
154 
2 17 
104 
075 
180 
158 
170 
1 23 
081 
203 
677 
3 26 
4 16 
469 
3 31 
1 62 


39 
40 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
56 
57 
58 
59 
61 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 


256 
170 
343 
343 
3 30 
283 
121 
404 
1411 
5 38 
283 
244 
447 
448 
196 
5 08 
367 
177 
924 
202 
2 12 
201 
3 49 
10 78 
205 
1 30 
405 
809 
293 
147 
431 
1 83 
020 
020 
0 39 
1 25 
081 
1 25 
1 59 
0 80 
081 
081 
3 14 
2.58 


95 


55 


2 15 


56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


5 62 
1 39 
1 39 
278 
1 60 
1 21 
275 
271 
274 
2 38 
081 
3 20 
243 


96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 


Total Area of WUA .. 


527 44 


Total .. 


370 00 


Yelvan 
35 
36 
37 
38 


5 53 
863 
250 
257 


C. V.WAKODE , 
Akola : 

Executive Engineer, 
Dated the 17th June 2020. Akola Irrigation 

Division , Akola . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL 
LINES, NAGPUR -440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


